आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जल जीवन 
मिशन योजनेसाठी निधी वितरण 

राज्य हिस्सा (लेखाशीर्ष २२१५ ए ०६१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियूडी-२०२३/प्र.क्र.१०/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०८.१२.२०२३. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१०/कार्या-<६, दि.०८.०५.२०२३, 
दि.१८.०८.२०२३ व दि. १२.१०.२०२३. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र W.File No.W-99020/989/2094-Water-I/& 2, Dt.0l9.92.2023. 

४) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नस्ती क्र.जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३०/पापु-१०. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या जल जीवन FAM या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून केंद्र 
हिऱ्याच्या पहिल्या हप्त्यातील दुसऱ्या भागासाठी रु.१४०.३१२५ कोटी इतका निधी Escrow Account मध्ये 
जमा झालेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 
करण्यात आलेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद 
केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात आला असल्याचे नमूद केळे 
आहे. 


त्यास अनुसरुन समरुप राज्य हिउड्यासाठी आवश्‍यक रु.१४०.३१२५ कोटी इतका निधी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींतून उपलब्ध करुन देण्याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून संदर्भाधीन 
क्र.४ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावावर मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.१०/ कार्यासन ६ 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली जल जीवन FR या योजनेच्या समरुप राज्य foxes) वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून 


रु.१४०.३१२५ कोटी इतका निधी खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. कोटीत) 
योजना | लेखाज्ीरषव | बाब । सन २०२३-२४साठी | यापूर्वी सदर शासन 
राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत निधी | निर्णयान्वये वितरीत 
येत असलेली तरतूद 
जलजीवन | २२१५ए०६१॥ 5३१, ११००.०० ४०५.६३७९ १४०.३१२५ 
Fam | (राज्य हिस्सा। सहायक (रु.३००.०० कोटी 
५०%) अनुदाने । (मूळ अर्थसंकल्पित + 
(वेतनेतर) । रु.८००.०० कोटी 
(पुरवणी मागणी) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१४०.३१२५ कोटी (अक्षरी रुपये एकशे चाळीस कोटी एकतीस लाख पंचवीस 
हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

.५ सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि १२.०४.२०२३.व दि ०८.१२.२०२३.मधील 
तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.१०/ कार्यासन ६ 


G: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५१२१८०१०७२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी (का-८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


